कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत चाचणी 
किट्ससाठी लागणाऱ्या Plastic ware 
ची खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

रू. २,६७,३६,०००/- 


महाराष्ट्रशासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २४० /प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०२१ 


१) झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , 
दि.१७.०४.२०१५ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दि. २६.०७.२०१७ 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
५) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,शासन निर्णय क्र. वैशिवि २०२० /प्र.क्र.२०८ / 
WaM-2 दि.०२.०९.२०२० 
६) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,शासन निर्णय क्र. वैशिवि २०२० /प्र.क्र.२६८ / 
प्रशा-२, दि.१४.१०.२०२० 
७ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,शासन निर्णय क्र. वैशिवि 
२०२०/प्र.क्र.२६८/प्रश्ञा २, दि.०५.०३.२०२१ 
८) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,शासन निर्णय क्र. वैशिवि २०२० /प्र.क्र.२६८ / 
प्रशा-२, दि.२६.०३.२०२१ 
९) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,शासन निर्णय क्र. वैशिवि २०२० /प्र.क्र.२६८ 
/प्रश्ञा-२, दि.२०.०७.२०२१ 
qo) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/कोविड-१९/ 
किट्स उपलब्धता/सार्व आरोग्य/औखक/१०४०८/२०२१, दि. ०३.०८.२०२१ 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २४० /प्रशासन-२ दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

माहे ऑगस्ट २०२० पासून राज्यस्तरावर कोविड-१९ च्या आरटीपीसीआर चाचण्यांकरीता 
लागणाऱ्या वेगवेगळ्या किट्स व कंझ्युमेबल्सची खरेदी प्रक्रिया हाफकिन महामंडळाकडून राबविण्यात 
आली आहे. राज्यातील डेपोमध्ये Manual Magnetic RNA Extraction Kits शिल्लक आहेत. त्याकरीता 
लागणाऱ्या रु. २,६७,३६,०००/- इतक्या रकमेच्या Plastic ware ची खरेदी SHH महामंडळाकडून 
करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार, कोविड-१९ 
चाचण्यांकरीता लागणाऱ्या, राज्यातील डेपोमध्ये शिल्लक असलेल्या Manual Magnetic RNA 
Extraction Kits साठी आवश्‍यक रु. २,६७,३६,०००/- (रूपये दोन कोटी सदुसष्ट लाख छत्तीस 
हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या Plastic ware ची खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार हाफकिन 
महामंडळाकडून खरेदी करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


Sr. Name of item and Unit Pack Total Rate per |Total Cost 
No. specification size requirement |Unit (Rs.) 
(Rs) 
1 KF 96 tip comb for| Single 100 12000 300.00 36,00,000 
DW magnets (for) plate 
kingfisher Flex) 
2 96 Kf plate 200 ul) Single 50 12000 180.00 21,60,000 
(for kingfisher Flex) plate 
3 96 DW plate (for| Single 50 48000 312.00 1,49,76,000 
kingfisher Flex) plate 
4 Microamp adhesive] Single 100 60000 100.00 60,00,000 
film (for kingfisher) film 
Flex) 
Total 2,67,36,000 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २४० /प्रशासन-२ दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०२१ 


अटी व शार्ती :- 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रूग्णालये आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, 
रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन जीव औषध निर्माण 
महामंडळाकडून करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार खरेदी करण्यात 
यावी. 

सदर किट्ससाठी लागणाऱ्या Plastic ware ची आवश्‍यकता / मागणी याची हडाहानिा 
/ खातरजमा संचालनालयाने केलेली आहे. 

सदरहू बाबींची विर्निदिष्टे व्यापक व ada असून त्यानुसार सदर बाबींचा 
पुरवठा करू WHR किमान तीन उत्पादक / पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त 
होऊ शकतील BAM प्रकारची आहेत, याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

8) सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र८२/भाग/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयातील नमूद विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

या बाबींची खरेदी प्रक्रिया Gem पोर्टल / महाटेंडर द्वारे करावी. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा 
विहित मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

उक्त बाबींची तांत्रिक विर्निदिष्टे (&०॥०8। specifications) संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा, पुणे (NIV) / राष्ट्रीय प्रजनन 
स्वास्थ्य संशोधन संस्था, मुंबई (NIRRH) यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्‍यक 
आहे. 

खरेदीविषयक बाबींची द्विरूक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांनी तातडीने लागणाऱ्या बाबींची मागणी तात्काळ 
हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. तसेच, प्रत्येक महिन्याळा लागणाऱ्या बाबींची 
मागणी किमान १५ दिवस आधी हाफकिन महामंडळाकडे नोंदवावी. 


डर 


AN 
~— 


ल 
a 
or 


mn 
~n 


S 


= 


झ्य 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २४० /प्रशासन-२ दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०२१ 


qo) हाफकिन महामंडळाने उपरोक्त बाबींच्या खरेदीसाठी GeM / Mahatender द्वारे 
निश्चित केलेल्या पुरवठादारास एकाच वेळी पुरवठा आदेश न देता, याबाबत संचालक, 
वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांच्याकडून प्रतिमाह प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार 
मासिक तत्त्वावर पुरवठा आदेशा निर्गमित करावेत. 
११)हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर Plastic Ware प्राप्त करून 
घेण्यासाठी तात्काळ पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 
१२) कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 
१३) हाफकिन महामंडळाने प्रत्येक वेळी निविदा करताना उपलब्ध असलेल्या चाचणी 
किट्ससाठीच्या Plasticware चा साठा व विधिग्राह्य कालावधी (expiry date) 
विचारात घेऊनच निविदा प्रसिध्द करावी. 
१४) सदर किट्ससाठी लागणार्‍या Plastic ware ची मागणी ई औषधी या प्रणालीवर 
नोंदविण्यात यावी. 
२. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १४ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार 
व आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन, मुंबई व सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष) मुंबई यांची 
राहील. 


३. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
यांच्या पुढील लेखाश्ीर्षामवून सन २०२०-२१ या वर्षात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या व 
हाफकिन महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
१- संचालन व प्रशासन 
(00)(09)- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 


8. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , 
दि.१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, 
अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक -७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर 


8 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २४० /प्रशासन-२ दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०२१ 


शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"१///.ग१ीक्ीवा95॥[॥8.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलबध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८१३१७४८३९४११३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Suresh Lohar 


° 

S Wa t | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Medical Education And Drugs 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

S (1 re S h 2.5.4.20=eaef fat 1fb5262ec7b0737903120 
dfa387867f017650e284f3e90868f26d 12d, 
serialNumber=ab72b061785ae0359686d 1c 
8a0ddb0f52744a155be1924d6ab3706e1de 

Lo h a [| 7e60ec, cn=Swati Suresh Lohar 


( स्वा. सु. लोहार ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
८. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


